सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात बाल कामगार या 
अनिष्ट प्रथेविरुध्द जाहिरातीच्या माध्यमातून 
जनजागृती करण्यासाठी येणारा जाहिरातीस 
रु. ७,४१,४५५/- खर्चास वित्तीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-सीएलए-२०२४/प्र.क्र.१६/कामगार-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा रोड, मंत्रालय,मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ३० मार्च, २०२४ 


वाचा:- 
१. कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचा दि.१०.०१.२०२४ च्या पत्रांन्वये प्राप्त प्रस्ताव 
२. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांचे इतिवृत्त क्र. वृत्तचित्र शाखा/का-७, दि. 
०८.०२.२०२४ 
३. विभागाचा समक्रमांकीत शासन निर्णय दिनांक १६.०२.२०२४ 
४. कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचा दि.२१.०३.२०२४ रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना :- 


बाळ व किशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम,१९८६ या कायद्याची प्रभावी 
अंमलबजावणी करणे, यासाठी जाहिरात व प्रसिध्दीच्या माध्यमातून जनसामान्यांपर्यंत पोहचविणे आणि 
जन सहभागातूनच बाल कामगार ही अनिष्ठ प्रथा नष्ट करणे या उद्देशाकरिता माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालयामार्फत जाहिरातीद्वारे प्रसार व प्रसिध्दी करुन प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे कार्य 
कामगार विभागाकडून करण्यात येते. त्यानुषंगाने,कामगार sy AERTS राज्य,मुंबई यांचे 
कार्यालयामार्फत दि.१०.०१.२०२४ च्या पत्रान्वये जाहिरातीसाठी प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यानुसार 
माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय,मुंबई यांनी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात बालकामगार या 
अनिष्ट प्रथेविरुध्द जाहिरातीच्या माध्यमातून बाळ कामगार प्रथेविरूध्द जनजागृती करण्यासाठी 
रु.१,९५,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी पंच्याण्णव लाख wad) इतक्या रकमेच्या जाहिरात 
माध्यम आराखडयास मान्यता दिली आहे. 

विभागाचे शासन निर्णय दिनांक १६.०२.२०२४ नुसार रु. १,९५,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक 
कोटी पंच्याण्णव लाख फक्त) इतक्या रकमेच्या जाहिरात माध्यम आराखडयास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलए-२०२४/प्र.क्र.१६/कामगार-४ 


विभागाच्या प्रशासकीय मान्यतेनंतर माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयामार्फत 
दि.०५.०३.२०२४ रोजी रु. ७,४१,४५५/- (अक्षरी सात लाख एकेचाळीस हजार चारठो पंचावन्न फक्त) चे 
कार्यादेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. 


कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयाकडील दिनांक २१.०३.२०२४ 
रोजीच्या पत्रानुसार विभागाकडे वित्तीय मान्यता देणेबाबत विनंती केलेली आहे. त्यानुषंगाने जाहिरात 
संस्थांची जाहिरातीची देयके अदा करण्यासाठी वित्तिय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये बाळ व किशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध व नियमन) 
अधिनियम, १९८६ या कयद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे,यासाठी जाहिरात व प्रसिध्दीच्या 
माध्यमातून जनसामान्यांपर्यंत पोहचविणे आणि जन सहभागातूनच बाल कामागार ही अनिष्ठ प्रथा नष्ट 
करणे या उद्देशाकरिता विभागाचे शासन निर्णय दिनांक १६.०२.२०२४ नुसार रु. १,९५,००,०००/- 
(अक्षरी रुपये एक कोटी पंच्याण्णव लाख फक्त) इतक्या रकमेच्या जाहिरात माध्यम आराखडयास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत दिनांक ०५.०३.२०२४ रोजी दिलेल्या 
कार्यादेशानुसार जाहिरात संस्थांनी जाहिरात केली असल्याने, खालील जाहिरात संस्थांची 
रु. ७,४१,४५५/- (अक्षरी सात लाख एकेचाळीस हजार DRI पंचावन्न फक्त) इतक्या रक्कमेची देयके 
सन २०२३-२४ आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यास या शासन 
निर्णयान्वये वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


जाहिरातीचा तपशील - 
अक्र संस्थेच नाव देयक क्रमांक व दिनांक रक्‍कम 
| मे. स्पॅन कम्युनिकेठान, मुंबई No. MUM/9834/2023-28, & 8 2,000/- 
१८.०३.२०२४ 
२ | 4. ag अँडव्हटायजर्स, Fag No. 080०४६५, 29.03.2028 88, 844/- 
एकूण (अक्षरी सात लाख एकेचाळीस हजार चारशे पंचावन्न फक्त) ७,४१,४५५/- 


सदर देयकांचा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्र.के-४, मुख्यलेखाशीर्ष २२३०-कामगार व 
सेवायोजन, ०१-कामगार,१११ कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षितता, राज्य योजनांतर्गत योजना (००) 
(१४) बाल कामगार प्रतिबंध अधिनियम,१९८६ (२२३०५८२८)” या लेखाशीर्षाखाळील २६ जाहिरात व 
प्रसिध्दी या उद्दिष्टासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलए-२०२४/प्र.क्र.१६/कामगार-४ 


सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८,भाग पहिला,उप विभाग दोन 
यामधीळ अ.क्र.८,नियम क्र.१७ (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारान्वये आणि वित्त 
विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ दिनांक २८.०३.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कामगार SYA AERTS राज्य,मुंबई यांनी उपरोक्‍त नमूद देयकांबाबत कोणत्याही प्रकारचा 
विलंब न करता, सदर देयके सन २०२३-२४ या चालू आर्थिक वर्षात देय होतील याची दक्षता घ्यावी. 


og. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा साकेतांक क्र. २०२४०३३०१४२१५०६८१० असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by DILIP APPASAHEB VANIRE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES ENERGY 
AND LABOUR DEPARTMENT, 
20=6528325b6f910d002dacde58c7 0eb2e2ccbcc8ae23abbb268fad 
63bcf02405ca, postalC 


\de=400032, st=Maharasht 
‘ialNumber=7E8FC9AC7B1DOE1461368FA477C084A32DF 133A6A003 
39933F9D9F3220D91227, cn=DILIP APPASAHEB VANIRE 
Date: 2024.03.30 14:36:03 +05'30' 


(दिलीप आ.वणिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवाळय,मंत्राळय, मुंबई. 
३. मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव,उप मुख्यमंत्री कार्यालय,मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यंचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग,ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

८. आयुक्‍त (कामगार),कामगार आयुकक्‍्तालय,वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,वांद्रे (पू) मुंबई -५१ 

९. महालेखापाल -१/२,(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

१२. उप सचिव (कामगार -४) उद्योग,ऊर्जा,खनिकर्म व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. अवर सचिव (प्रशासन-१), उद्योग,ऊर्जा,खनिकर्म व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. निवडनस्ती (कामागार-४), उद्योग,ऊर्जा,खनिकर्म व कामगार विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


